Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ७] गुरूवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/माघ २५ -फाल्गुन १, शके १९ ४० [ पृष्ठे ३४ , किंमत : रुपये ११.०० 


.. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २४ जानेवारी, २०१९ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस - २४१५-१८२-प्र.क्र . ९ ८ - नवि -९ - २०१५. 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
(यापुढे “ उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ चे उप -कलम (१) नुसार अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-२४९६-२६४३ 
प्र.क्र . ३००( अ ) -१९९ ७- नवि-९ , दिनांक ०७ जानेवारी २००० अन्वये मंजूर केली 

असून ती दिनांक १ मार्च, २००० पासून अंमलात आली आहे 
( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात , नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास (यापुढे “ उक्त मेट्रो ” असे संबोधले आहे) राज्य शासनाने निर्णय 
क्र . नासुप्र-३३१३-प्र.क्र .४१- नवि-७, दिनांक ३० जानेवारी २०१४ अन्वये तर केंद्र शासनाने पत्र क्र . के -१४०११-२४-२०१३- एमआरटीएस -४, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ नुसार तत्वतः मान्यतादिलेली असून पत्र क्र . के -१४०११-( एन-१ )-२०१४ -एमआरटीएस -३, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ 
अन्वये अंतिम मान्यता दिली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचेकलम ३७( १ कक ) ( क ) अन्वये दिनांक ३ जुलै २०१७ रोजी मौजे सिताबर्डी, खसरा क्र . ३०२, सिटी 
सर्व्हे क्र . १८४८ मधील १८७२.२८ चौ . मी . सार्वजनिक /निम- सार्वजनिक वापराचे व १६६२.३६८ चौ . मी . रस्त्यावरील ( Elevated ) असे एकूण 
३५३४.६५६ चौ . मी. क्षेत्राची वाणिज्य तथा मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत स्टेशन व अनुषंगिक वापर समाविष्ट करण्यासाठी सूचना प्रसिद्ध केलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, दरम्यानच्या काळात व्यवस्थापकीय संचालक , नागपूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि . यांनी दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये नागपूर मेट्रो प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्टीने मौजे सिताबर्डी, खसरा क्र . ३०२ व ३०३, सिटी सर्व्हे क्र . १८४७ व १८४८ मधील 
१२८२८.८२ चौ . मी . सार्वजनिक /निमसार्वजनिक वापराचे व ९ ८७.२९ चौ . मी . २४.०० मी . विकास योजना रस्त्यावरील ( Elevated ) असे एकूण 
१३८१६.१२६ चौ . मी . क्षेत्राची वाणिज्य तथा मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत स्टेशन व अनुषंगिक या वापराकरीता आवश्यकता असल्याबाबत शासनास विनंती 
केलेली आहे ( या पुढे “ उक्त फेरबदल " असे संबोधले आहे ); 
ना . - एक - अ-१ (३१५३ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५-फाल्गुन १, शके १९ ४० 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ (१ कक ) ( क ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासनाने प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने 
जनतेकडून सूचना/ हरकती मागविण्यासाठी प्रस्तुतची सूचना दिनांक ०५-११ एप्रिल , २०१८ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करुन तसेच वृत्तपत्रात 
प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात प्राप्त होणा- या सूचना/ हरकतीवर सुनावणी देण्यासाठी सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर यांची उक्त 
अधिनियमाचे कलम १६२ ( १) अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दिनांक १४ मार्च २०१८ रोजी उक्त फेरबदलाखालील क्षेत्रापैकी ३५३४.६५६ चौ . मी . क्षेत्राकरीता कलम ३७ (१ कक ) 
(ग ) ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असल्याने आता उक्त प्रस्तावातील उर्वरित क्षेत्राकरीता सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उक्त प्रस्तावांतर्गत जागा “ वाणिज्य " 
तथा मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत स्टेशन व अनुषंगिक या वापर विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक झाले आहे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नियुक्त अधिकारी यांनी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी त्यांचा अहवाल शासनास सादर केलेला आहे . तद्नंतर आवश्यक 
त्या चौकशीअंती व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलास मान्यता देण्याचे शासनाचे मत झाले 
आहे. 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उपकलम (१ कक ) ( ग) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास खालील प्रमाणे मान्यता देत आहे. 


फेरबदल 


अनुक्रमांक 


जागेचे वर्णन 


उक्त विकास योजनेतील प्रस्ताव 


मंजूर फेरबदल 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


( २ ) 
मौजा सिताबर्डी, खसरा क्र . ३०२ व ३०३, सिटी 
सर्व्हे क्र . १८४७ व १८४८ 


सार्वजनिक/निमसार्वजनिक 


वाणिज्य 


( १ ) क्षेत्र ९ २ ९ ४.१८ चौ . मी . 
( २) क्षेत्र ९ ८७.२९ चौ . मी . 


१८.०० मी . विकास योजना 
रस्त्यावरील क्षेत्र . 


रस्त्यावरील क्षेत्रात ( Elevated ) 
मेट्रो रेल प्रकल्पाअंतर्गत स्टेशन व 
अनुषंगिक वापर . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत एक महिना कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 


१ . 


आयुक्त , नागपूर 

महानगरपालिका, नागपूर . 


२. सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर . 


३. व्यवस्थापकीय संचालक , नागपूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि ., नागपूर . 


४. सह संचालक , नगर रचना , नागपूर 


विभाग , 


नागपूर . 


५. सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर . 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


3 


HTT 9-31 (71. fq . g .) 7. 9. 27., 37. 56.70 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai- 400 032 , dated the 24th January , 2019 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act , 1966 . 

No. TPS - 2415-182 - CR - 98 -UD -9-2015. 

Whereas , the Government has sanctioned the Second Revised Development Plan of Nagpur 
Municipal Corporation (hereinafter referred to as the “ said Development Plan ”) vide Urban Development 
Departments Notification No. TPS - 2496-2643 -CR - 300 ( A ) -97 -UD - 9 , dated the 7th January , 2000 under 
sub - section ( 1) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 
1966 ) (hereinafter referred to as the “ said Act”) which has come into force with effect from the 1st March , 
2000 ; 

And whereas , the State Government has given its approval to the Nagpur Metro Rail Project 
( hereinafter referred to as “ the said Metro " ) vide the Government Resolution No. NIT - 3313 -CR -64 - UD - 7 , 
dated the 30th January , 2014 and the Central Government also has conveyed its in -principle approval 
vide its letter No. K - 1401-24-2013 -MRTS - IV , dated the 11th February , 2014 and accorded its final approval 
vide its letter No. K - 14011- (N - 1 ) -2014 - MRTS - III, dated the 21st August , 2014 ; 

And whereas, the Government has published Notice dated 3rd July , 2017 , under Section 37 ( 1AA ) (a ) 
of the said Act , the land bearing Khasara No. 302 , C.T. S. No. 1848 , Mouze Sitabardi to include in Public / 
Semi-Public Zone and the land over the road admeasuring 1662.328 Sq. Mt. thus total land admeasuring 
3534.656 Sq. Mt. is proposed to be included in Commercial Zone for implementation of said Metro Project 
and Metro Rail Station and allied uses ; 

And whereas , in the meantime the Nagpur Metro Rail Corporation Ltd., Nagpur on 3-08-2017 has 
requested to the Government to include the land bearing Khasara No. 302 & 303 , CTS No. 1847 & 1848 
of Mouje Sitabardi admeasuring about 12828.82 Sq. Mt. and the land over the 24.00 Mt. Development 
Road admeasuring 987.29 sq . mt. thus total land admeasuring 13816.126 Sq . Mt. in Comercial Zone 
for implementation of said Metro Project, inclusive of Metro Rail Station and allied uses (hereinafter 
referred to as the " said Proposal " ) ; 

And whereas, in exercise of the powers vested under Section 37 ( 1AA ) (a ) of the said Act , the 
Government has published Notice for inviting Suggestion / Objection from the general public in respect 
to the said Modification , in the OfficialGazette Dated 05-11 April, 2018 as well as the news paper and 
appointed the Joint Director of Town Planning , Nagpur Division , Nagpur, as the officer under Section 
162 ( 1) of the said Act . for hearing suggestions / objections received in respect of the said modification ; 

And whereas, the State Government has already sanctioned modification vide Notification dated 
14th March 2018 on land admeasuring 3534.656 sq . mt. out of the said modification proposal under 
Section 37 ( 1AA) (C ) of the said Act., and therefore now for remaining land , the Government is of opinion 
that, in public interest, it is necessary to modify the sanctioned Development Plan regarding the said 
proposal ; 

And whereas, the appointed Officer has submitted his report to the Government on 15-09-2018 , and 
after making necessary inquiries and consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
Pune, the Government finds it expedient that the said modification be sanctioned . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 1AA ) (C ) of Section 37 of 
the said Act. Government hereby , sanctions the said modification accordingly and for that purpose amends 
the said Development Plan as follows. 

MODIFICATION 


Sr. No. 


Description of land 


Sanction Modification 


Proposal in the said 
Development Plan 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


1 . 


( 2 ) 
The Land bearing Khasara 
No. 302 & 303, CTS No. 1847 & 
1848 , Mouje Sitabardi 
( 1 ) The land admeasuring 

9294.18 Sq . Mt. 
(2 ) The land admeasuring 

987.29 Sq. Mt. 


Public / Semi-Public 


Commercial 


Area over the 18.00 Mt. 
Development Road 


Metro Rail project station 
& allied activity to be 
constructed over the road . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


This Plan showing the said modification , along with this Notification , shall be kept open for 
inspection of the general public , at the following offices on all the working days for the period of one 
month . 

( 1 ) The Commissioner , Nagpur Municipal Corporation, Nagpur. 
(2 ) The Nagpur Improvement Trust, Nagpur. 
( 3 ) The Managing Director , Nagpur Metro Rail Corporation Ltd., Nagpur . 
(4 ) The Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur. 
(5 ) The Assistant Director of Town Planning. Nagpur Branch , Nagpur. 
This Notice shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer . 


.. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २१ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी , २०१९ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस - २४१७-६१५- प्र.क्र .- ३७७- नवि-९ - २०१७. 

ज्याअर्थी, नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टीपीएस -२४ ९६-२६४३-प्र.क्र .३००( अ)-९७ 
नवि-९, दिनांक ७ जानेवारी, २००० अन्वये भागशः मंजूर व क्र . टिपीएस -२४००-१६२८-प्र.क्र.२००-२०००नवि-९, दिनांक १० सप्टेंबर , २००१ नुसार 
अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली असून ती अनुक्रमे दिनांक १ मार्च, २००० व दिनांक २१ सप्टेंबर , २००१ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे 
" उक्त विकास योजना " असे संबोधले आहे ) तसेच शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस- २४०१-८५५-प्र.क्र . ७६-नवि-९ ,दिनांक २७ 
फेब्रुवारी , २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियमांतर्गत उक्त विकास योजना क्षेत्रात सुरु असलेल्या सात योजना करीता नागपूर सुधार 
प्रन्यासला “नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे भांडेवाडी येथील खसरा क्र . ११९ ( भाग ), क्षेत्र १.२० हेक्टर आर ही जागा सिवेज फार्म एरिया मध्ये 
समाविष्ट आहे ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या विश्वस्त मंडळाचा ठराव क्र . ०८-११७६ , दिनांक २१-०२-२०१८ नुसार , उक्त जागा उक्त 
विकास योजनेमधील सिवेज फार्म एरिया मधून वगळून दफनभूमी ( Burial Ground) साठी आरक्षित करुन नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांना 
समुचित प्राधिकरण करण्याचे ठरवून, त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( १) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन 
फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेल्यानंतर, उक्त फेरबदल प्रस्ताव मान्य 
करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे. 

आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारीत 
करण्यात येत आहे . 
उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
“ मौजा भांडेवाडी येथील खसरा क्र . ११९ (भाग) क्षेत्र १.२० हेक्टर आर भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे सिवेज फार्म एरिया विभागातून वगळून 
दफनभूमी ( Burial Ground) साठी आरक्षित करुन यासाठी नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांना समुचित प्राधिकरण करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा- या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर व आयुक्त , नागपूर 
महानगरपालिका , नागपूर यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 
सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


" 


रा . शा . चौहान , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


4 


HTT 9-31 (F1. fq . 5.) H. SII . 27., 37. 55.22 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai- 400 032 , dated the 31st January , 2019 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS - 2417-615 -CR - 377 -UD - 9-2017 -: 


Whereas, Revised Development Plan of Nagpur city has been sanctioned by the Government 
vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 2496-2643 -CR - 300 (A ) -97 -UD - 9 , dated the 
7th January , 2000 and finally sanctioned vide Government Notification No.TPS - 2400-1628 -CR - 200-2000 
UD - 9 , dated the 10th September , 2001 & has come into force with effect from the 1st March 2000 & 21st 
September 2001 respectively (hereinafter referred to as " the said Development Plan ”) under Section 
31( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as the " said Act”) vide Government Notification No.TPS - 2401-855 - CR - 76-2000 -UD - 9 , dated 
27th February 2002 Nagpur Improvement Trust has been declared as “ Planning Authority " for the 
7 Improvement Scheme being Implemented as per the provision of Nagpur Improvement Trust Act, 
(hereinafter referred to as “ the Planning Authority ”) ; 


And whereas , in the said Development Plan , the land admeasuring 1.20 Ha. bearing Khasara No. 
119 (pt .) of Mouje Bhandewadi is included in “ Sewage Farm Area ” (hereinafter referred to as “ the said 
Land ”) ; 


And whereas, the said Planning Authority , vide its Resolution No. 08-1176 , Dated 21-02-2018 passed 
in the meeting of it s Board of Trustees has resolved to delete the said land from Sewage Farm Area and 
to reserve for Burial Ground and to appoint Nagpur Municipal Corporation as appropriate authority . 
Accordingly after following all the legal procedure as per the provsions of sub - section ( 1) of Section 37 of 
the said Act, the said Planning Authority submitted a modification proposal to the Government, for its 
sanction , (hereinafter referred to as " the said Proposed Modification " ); 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State, Pune , the Government is of opinion that the proposed Modification should be 
sanctioned . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the 
said Act. Government hereby, sanctions the said modification proposal and for that purpose amends the 
said Development Plan Notification as follows. 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry . 


ENTRY 


“ The land admeasuring 1.20 Ha. bearing Khasara No. 119 (pt.) of Mouze Bhandewadi is deleted 
from Sewage Farm Area and is reserved for Burial Ground as shown on the Plan and appoints Nagpur 
Municipal Corporation , Nagpur as appropriate authority ” . 

A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for public 
inspection in the office of the Chairman , Nagpur Improvement Trust, Nagpur & Commissioner, Nagpur 
Municipal Corporation , Nagpur during office hours on all working days for a period of onemonth . 

This Notification shall also be available on the Government website www.maharashtra.gov.in (Act / 
Rules ). 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer . 


71. - 365-37–? (3943). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५ -फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . २३ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय ,मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक २४ जानेवारी, २०१९. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 


क्रमांक टीपीएस - २६१८-२७२७- प्र.क्र .- ३७७ - नवि - ९ - २०१८. 


" 


ज्याअर्थी,वर्धा प्रदेशाची प्रादेशिक योजना ( यापुढे “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे), महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग 
क्र . टीपीएस-१८१६-९९ ४-प्र.क्र.५१६-१६-नवि-१३, दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ अन्वये मंजूर झाली असून, ती दि . २४ फेब्रुवारी , २०१८ पासून अंमलात 
आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन , सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील निर्णय क्र.खाक्षेस-२०१६ /प्र.क्र .४६७-रस्ते -८ , दिनांक १९ - ०८-२०१६ अन्वये 
नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना “ कार्यान्वयन यंत्रणा 
म्हणून घेषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नमूद प्रादेशिक योजनेमध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या गावांसाठी “ नवनगर " ( कृषी समृध्दी केंद्र ) 
विकसित करण्याकरिता (यापुढे “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिनांक ०२-११-२०१८ रोजी 
प्रस्ताव सादर केला आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार उक्त परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद गावातील क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उक्त गावांमधील अधिसूचित क्षेत्राचा सुनियोजित विकास 
करण्यासाठी सदरचे क्षेत्र शेती तथा ना विकास विभागातून वगळून हे क्षेत्र “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणे आवश्यक आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये परिशिष्ट-१ मध्ये दर्शविलेले गावांमधील क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित 
केल्यानुसार “ नवनगर ” म्हणून दर्शविणेबाबतचा फेरबदल आवश्यक असल्याची शासनाने खातरजमा केल्यानंतर “ उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये ” सदर 
फेरबदल दर्शविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २०(२ ) मधील तरतुदीनुसार फेरबदल करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ); 

त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे उप कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार शासन, उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल 
करण्याचा हेतू घोषित करीत आहे, आणि त्याकरीता प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना/ हरकती मागविण्यात येत आहेत . सूचना/ 
हरकती विभागीय सह संचालक नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर कक्ष क्र . १०८/ १० ९ , पहिला मजला, जुने सचिवालय , सिविल लाईन्स , नागपूर 
४४० ००१ यांच्या नावे पाठवाव्यात . सूचना/ हरकती दाखल करणा-यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी 
विभागीय सह संचालक , नगररचना, नागपूर विभाग , नागपूर यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट -१ 


अ.क्र . 


प्रादेशिक योजनेचे नाव 


जिल्हा 


नवनगरात समाविष्ट गावे 


गावाचे नाव 


सर्व्हे क्र . 


आराजी हे . आर 

( ७) 


( १ ) 


( ६ ) 


( २ ) 
प्रादेशिक योजना वर्धा 


( ३ ) 
वर्धा 


तालुका 

( ४ ) 
सेलू 
सेलू 


३१ 


१.१६० 


३३ 


११.७४० 


सेलू 


३४ 


१ ९ .१०० 


( ५ ) 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 


३२ 


१.०१० 


३५ 


२.२५० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


३६ 


१.७५० 


३० 


५.० ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


७ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७) 
आराजी हे . आर 


सेलू 


३ ९ 


२.० ९ ० 


सेलू 


४० 


२.३३० 


सेलू 


४१/१ 


०.८२० 


सेलू 


४२/२ 


१.१०० 


सेलू 


४२/१ 


०.८२० 


४२/२ 


२.९ ६० 


सेलू 
सेलू 


४२/३ 


२.९ ६० 


३८ 


३.४७० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


३७ 


०.१ ९ ० 


४३ 


०.६२० 


२२ 


१.४०० 


सेलू 
सेलू 


२१ 


१.३ ९ ० 


सेलू 


१ ९ 


२.२१० 


२० 


३.३६० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


१८ 


२.२१० 


६ 


४.०६० 


७ 


०.०३० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


८ 


०.६६० 


९ 


०.९ १० 


१० 


१.९ ४० 


सेलू 
सेलू 


खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 


११ 


०.७०० 


सेलू 


१२ 


०.६०० 


सेलू 


१३ 


१.८१० 


१६/१ 


२.२६० 


सेलू 
सेलू 


१६/२ 


०.९ ०० 


२४ 


०.५३० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


२३ 


३.१३० 


२५ 


०.२८० 


२६ 


१.७ ९ ० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


२ ९ / अ / १ 


१.३४० 


२ ९ / अ / २ 


१.८०० 


२ ९ / ब 


०.४५० 


२७/१ 


१.७ ९ ० 


२७/२ 


१.६ ९ ० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


१५ 


३.५३० 


१४ 


३.४३० 


१७४/१ 


०.९ १० 


१७४/२ 


०.९ १० 


१७३/१ 


१.२१० 


सेलू 
सेलू 


१७३/२ 


१.३६० 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर 

विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट - १ - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 
आराजी हे . आर 


१७३/३ 


१.२१० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


१६२/१ 


१.६१० 


१६२/२ 


१.२१० 


सेलू 


१६२/३ 


१.२१० 


सेलू 


१६१ 


०.५१० 


सेलू 


६०/१ 


१.४२० 


६०/२ 


१.४३० 


सेलू 
सेलू 


१.४३० 


६०/३ 
६०/४ 


सेलू 


१.४३० 


१६३ 


०.८१० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


१६४ 


२.००० 


१६५ 


१.४०० 


सेलू 


१७२ 


१.७०० 


१७१/१ 


१.४ ९ ० 


१.२१० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


१७१/२ 
१६६/१ 


२.२२० 


१६६/२ 


१.२१० 


सेलू 


१७० 


३.३७० 


१६ ९ 


१.८०० 


सेलू 
सेलू 


१६७ 


खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
खापरी ठोणे 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 


०.६ ९ ० 
२.९ ७० 


सेलू 


१६८ 


४५ 


६.३७० 


४८ 


६.१६० 


४७ 


२.९ १० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


६१ 


५.८५० 


६० 


१.८२० 


४४ 


४.७८० 


५७ 


१.१८० 


सेलू 
सेलू 


५८ 


१.२ ९ ० 


५ ९ 


२.९ १० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


६२ 


४.२८० 


६३ 


०.४०० 


सेलू 


६४ 


२.११० 


६५ 


२.१४० 


सेलू 
सेलू 


६६ 


३.२४० 


६७ 


०.५ ९ ० 


सेलू 
सेलू 


६८ 


७.०५० 


सेलू 


५४ 


२.३४० 


सेलू 


५५ 


३.४५० 


सेलू 


५६ 


४.१४० 


सेलू 


५० 


१.३ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


९ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७) 
आराजी हे . आर 


सेलू 


०.७७० 


२.७७० 


५.४८० 


३.३४० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


२.९९ ० 


४.१२० 


४१ 


४.३७० 


०.७८० 


३.७४० 


सेलू 
सेलू 


०.१५० 


सेलू 


०.३३० 


०.२०० 


सेलू 
सेलू 


१.१६० 


सेलू 


०.५६० 


१.३३० 


सेलू 
सेलू 


०.२१० 


२.२२० 


सेलू 
सेलू 


२.२१० 


सेलू 


१.००० 


सेलू 


६/४ 


१.००० 


गणेशपूर सा . हेलोडी 

४ ९ 
गणेशपूर सा . हेलोडी 

४६ 
गणेशपूर सा . हेलोडी 

५१ 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
५२ 
गणेशपूर सा . हेलोडी 

५३ 
गणेशपूर सा . हेलोडी 

४२ 
गणेशपूर सा . हेलोडी 
गणेशपूर सा . हेलोडी 

३ ९ 
गणेशपूर सा . 

हेलोडी ४० 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 

१६२ 
आमगाव खडकी 

१६१ 
आमगाव खडकी 

१५८ 
आमगाव खडकी 

१५ ९ 
आमगाव खडकी 

८ 
आमगाव खडकी 

७ 
आमगाव खडकी 

६/१ 
आमगाव खडकी 

६/२ 
आमगाव खडकी 

६/३ 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 

२५ 
आमगाव खडकी 

२४ 
आमगाव खडकी 

२६ 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 

४ 
आमगाव खडकी 

१६३ 
आमगाव खडकी 

१६८ 
आमगाव खडकी 

११४/१ 
आमगाव खडकी 

११४/२ 
आमगाव खडकी 

११३/१ 
आमगाव खडकी 

११३/२ 
आमगाव खडकी 

१६४ 
आमगाव खडकी 

१६५ 
आमगाव खडकी 

१६६ 
आमगाव खडकी 

१६७ 
आमगाव खडकी 

११५ 
आमगाव खडकी 

११७ 
आमगाव खडकी 

१६० 
आमगाव खडकी 

१५६ 
आमगाव खडकी 

१५७ 
आमगाव खडकी 

१५५/१ 


२.१७० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


०.८१० 


१.६८० 


३ 


२.३८० 


१.८ ९ ० 


४.१२० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


४.२६० 


१.४ ९ ० 
१.००० 


१.६२० 


०.८१० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


१.३०० 


१.३०० 


१.३०० 


सेलू 


१.०४० 


०.१०० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


०.०७० 


०.०६० 


सेलू 


४.७५० 


०.८०० 


सेलू 
सेलू 


२.००० 


ना . - एक- अ-३ (३१५३) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट - १ - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७) 


आराजी हे . आर 


सेलू 


१५५/२ 


२.१०० 


सेलू 


१५४ 


१.८०० 


१५३ 


२.२६० 


सेलू 
सेलू 


१५२ 


२.० ९ ० 


सेलू 


१५१ 


१.७१० 


१०७ 


सेलू 
सेलू 


०.५३० 
४.३३० 


१०५ 


सेलू 


१०१ 


० ६७० 


१०३ 


सेलू 
सेलू 


१.७९ ० 
४.६८० 


१० ९ 


सेलू 


१०८ 


१.३२० 


१०६ 


४.४८० 


१२१ 


२.४७० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


१०४ 


१.५७० 


१०० 


१.२८० 


सेलू 


११० 


३.६३० 


सेलू 


१.४८० 


सेलू 


१३ ९ 
१३८/१ 
१३८/२ 


१.५ ९ ० 


आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
आमगाव खडकी 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 


१३८/३ 
१३७ 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


१.६०० 
१.५ ९ ० 
२.७५० 


१३६ 


२.९ ७० 


१३५ 


४.३८० 


१३२ 


१.०१० 


१३१.१.अ 


१.९ ०० 


१३१.१.ब 


०.८१० 


सेलू 
सेलू 


१३१/२ 


२.०२० 


१२८/१ 


०.९ ०० 


१२८/२ 


१.६१० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


१२ ९ 


४.५५० 


१३० 


४.३२० 


सेलू 


१२७/१ 


५.५४० 
१.९ १० 


१२७/२ 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


०.८०० 


१२७/३ 
१२७/४ 


२.०६० 


१.५३० 


सेलू 
सेलू 


१२७/५ 
१२७/६ 


१.१२० 


सेलू 


१३३ 


१.४७० 


सेलू 


१३४ 


०.७५० 


१४२ 


२.७८० 


सेलू 
सेलू 


१४३/१ 


०.६८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


११ 


परिशिष्ट - १ - चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 
आराजी हे . आर 


सेलू 


१.१४० 


१४३/२ 
१४३/३ 


सेलू 


१.३१० 


सेलू 


१४३/४ 


१.१३० 


१४१ 


१.९ ३० 


सेलू 
सेलू 


१४० 


१.८०० 


१४ ९ 


१.३२० 


१५० 


०.७०० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


१५१/१ 


०.८६० 


१५१/२ 


०.८६० 


१५२ 


०.६५० 


सेलू 
सेलू 


१५३ 


१.७६० 


सेलू 


१२३ 


०.०६० 


सेलू 


१२२ 


५.५ ९ ० 


९ ३ 


०.०८० 


९ ४ 


०.०८० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


१२०/१ 


४.०६० 


१२०/२ 


०.२४० 


सेलू 


३.०४० 


११९ / १ 
११ ९ / २ 


२.००० 


किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
किन्हाळा 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 
केळझर 


११८ 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


०.१०० 


१.६१० 


१५४/१ 
१५४/२ 


१.८१० 


१५६ 


०.८५० 


सेलू 
सेलू 


१.१५० 


१५५/१ 
१५५/२ 


सेलू 


२.४०० 


३.२ ९ ० 


सेलू 
सेलू 


५७०/१ 
५७०/२ 


७.०४० 


५७८ 


०.५६० 


३०.४८० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 
सेलू 


५ ९ ० / १ 
५ ९ ० / २ 
०६८/२ 


१५.५५० 


०.०८० 


६१० 


०.१६० 


६१२/१ 


५२.०३० 


सेलू 


६१२/२ 


३३.८५० 


सेलू 


६१३/१ 


४ ९ .६२० 


सेलू 


६०.७८० 


६१३/२ 
६१५ 


५.०२० 


सेलू 
सेलू 
सेलू 


६१८ 


१.७८० 


६३२ 


२.००० 


एकूण 


६६६.०६० 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५-फाल्गुन १, शके १९ ४० 


प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना नकाशासह नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये खालील नमूद 

केलेल्या 
कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करण्यात यावी 
( १ ) विभागीय सह संचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग नागपूर , जुने सचिवालय , कक्ष क्र . १०८ /१०९ , पहिला माळा, सिव्हिल लाईन्स , 

N - 9 . 
( २ ) उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मर्या.), बांद्रा रिक्लमेशन बस डेपो समोर , लिलावती 

RYCH UCo , Do. . Arf, aigi (9.), ja $ 800 04o . 
( ३ ) नगर रचनाकार, वर्धा शाखा,वर्धा नगर रचनाकार कार्यालय, क्रिडा संकुल , सिव्हिल लाईन , सेवाग्राम रोड ,वर्धा ४४२ ००१ . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1. II . TIET , 
कार्यासन अधिकारी 


HTI 9-34 ( 71. fq . g .) H. STI. 27. , 34. 55.28 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai- 400 032, dated the 24th January , 2019 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act , 1966 . 


No. TPS - 2618-2727 - CR - 377 - UD - 9-2018. 


Whereas , the Regional Plan of Wardha Region (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ") 
has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS 
1816-994 -C.R.-516-16 -UD - 9 , dated 1st January , 2018 under Section 15 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and has come 
into force with effect from the 24th February , 2018 ; 

And whereas , Government in Public Works Department vide its Resolution No. 14-2098-9.55.8EL 
Per -C , dated 19-08-2016 has declared Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) as 
" Implementing Authority ” for Nagpur-Mumbai Super Communication Expressway Project (Maharashtra 
Prosperity Corridor) ; 

And whereas , MSRDC has submitted proposals to develop “ New Towns ” (Agro Prosperty Centres) for 
villages (hereinafter referred to as " said Notified Areas ") on 02-11-2018 as mentioned in Schedule - 1 
appended hereto ; 

And whereas , as per “ said Regional Plan ” the areas of villages as mentioned in Schedule - 1 
appended herewith are included in No Development Zone / Agriculture Zone ; 

And whereas , in order to carryout planned development of the said Notified Area as per proposal of 
MSRDC , it is necessary to delete the 

said areas from No Development Zone / Agriculture Zone and 
designate the same as New Towns " : 

And whereas, in view of above required changes and after making necessary enquiries, the 
Government of Maharashtra is of opinion that it is necessary , to show the areas under villages as 
mentioned in the Schedule - 1 appended hereto as the “ New Town ” and accordingly decided to modify the 
" said Regional Plan " as per the provision of Section 20 ( 2 ) of the said act (" hereinafter referred to as the 
said proposed modification ” ) ; 

Now , therefore , as provided in sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares its intention to make the proposed modification in the said Regional Plan 
and for that purpose invites suggestions and objections from any person with respect to the proposed 
modification . Any suggestions and objections shall be submitted to the Divisional Joint Director of 
Town Planning, Nagpur Division , Room No. 108/109 , First Floor , Old Secretariat, Civil Lines , Nagpur 
440 001 who is hereby appointed as the Officer to give hearing in respect of the suggestions and 
objections received in this regard and to submit his report to the Government. ; 


CG 


CG 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


१३ 


SCHEDULE - 1 


Sr. No. Name of Regional 

Plan 


District 


Taluka 


Villages included in New Towns 


( 1) 


( 2 ) 
Regional Plan 
Wardha 


( 3 ) 
Wardha 


( 4 ) 
Selu 
Selu 


S. No. 

(6 ) 
31 
33 
34 
32 
35 


Selu 
Selu 


36 


Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 


30 
39 
40 
41/1 
41/2 
42/1 
42/2 
42/3 
38 
37 


43 
22 


Village 

(5 ) 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 


Area H. A. 

(7 ) 
1.160 
11.740 
19.100 
1.010 
2.250 
1.750 
5.090 
2.090 
2.330 
0.820 
1.100 
0.820 
2.960 
2.960 
3.470 
0.190 
0.620 
1.400 
1.390 
2.210 
3.360 
2.210 
4.060 
0.030 
0.660 
0.910 
1.940 
0.700 
0.600 
1.810 
2.260 
0.900 
0.530 
3.130 
0.280 
1.790 


Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 


21 
19 
20 
18 
6 


7 
8 


9 


10 


11 


12 


1.340 


13 
16/1 
16/2 
24 
23 
25 
26 
29 / A / 1 
29 / A / 2 
29 / B 
27/1 
27/2 
15 
14 
174/1 
174/2 . 
173/1 


Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 


1.800 
0.450 
1.790 
1.690 
3.530 
3.430 
0.910 
0.910 
1.210 


71. - 565-37-8 ( 3943) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/माघ २५ -फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


SCHEDULE - 1 — Contd . 
(4 ) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


(7 ) 
Area H. A. 


Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 


Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Khapari Thone 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 
Ganeshpur Sa. Helodi 


173/2 
173/3 
162/1 
162/2 
162/3 
161 
60/1 
60/2 
60/3 
60/4 
163 
164 
165 
172 
171/1 
171/2 
166/1 
166/2 
170 
169 
167 
168 
45 
48 
47 
61 
60 
44 
57 
58 
59 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
54 
55 
56 
50 
49 
46 
51 
52 
53 
42 
41 
39 
40 


1.360 
1.210 
1.610 
1.210 
1.210 
0.510 
1.420 
1.430 
1.430 
1.430 
0.810 
2.000 
1.400 
1.700 
1.490 
1.210 
2.220 
1.210 
3.370 
1.800 
0.690 
2.970 
6.370 
6.160 
2.910 
5.850 
1.820 
4.780 
1.180 
1.290 
2.910 
4.280 
0.400 
2.110 
2.140 
3.240 
0.590 
7.050 
2.340 
3.450 
4.140 
1.390 
0.770 
2.770 
5.480 
3.340 
2.990 
4.120 
4.370 
0.780 
3.740 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


१५ 


SCHEDULE - 1 - Contd . 
(4 ) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


( 7 ) 
Area H. A. 


5 


Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 


Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Amgaon Khadaki 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 


162 
161 
158 
159 
8 
7 
6/1 
6/2 
6/3 
6/4 
25 
24 
26 
3 
4 . 
163 
168 
114/1 
114/2 
113/1 
113/2 
164 
165 
166 
167 
115 
117 
160 
156 
157 
155/1 
155/2 
154 
153 
152 
151 
107 
105 
101 
103 
109 
108 
106 
121 
104 
100 
110 
139 
138/1 
138/2 


0.150 
0.330 
0.200 
1.160 
0.560 
1.330 
0.210 
2.220 
2.210 
1.00 
1.000 
2.170 
0.810 
1.680 
2.380 
1.890 
4.120 
4.260 
1.490 
1.000 
1.620 
0.810 
1.300 
1.300 
1.300 
1.040 
0.100 
0.070 
0.060 
4.750 
0.800 
2.000 
2.100 
1.800 
2.260 
2.090 
1.710 
0.530 
4.330 
0 670 
1.790 
4.680 
1.320 
4.480 
2.470 
1.570 
1.280 
3.630 
1.480 
1.590 
1.600 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/माघ २५ -फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


SCHEDULE - 1 — Contd . 
( 4 ) 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


(7 ) 
Area H. A. 


Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 


Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kinhala 
Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 


138/3 
137 
136 
135 
132 
131.1.A 
131.1.B 
131/2 
128/1 
128/2 
129 
130 
127/1 
127/2 
127/3 
127/4 
127/5 
127/6 
133 
134 
142 
143/1 
143/2 
143/3 
143/4 
141 
140 
149 
150 
151/1 
151/2 
152 
153 
123 
122 
93 
94 
120/1 
120/2 
119/1 
119/2 
118 
154/1 
154/2 
156 
155/1 
155/2 
570/1 
570/2 
578 
590/1 


1.590 
2.750 
2.970 
4.380 
1.010 
1.900 
0.810 
2.020 
0.900 
1.610 
4.550 
4.320 
5.540 
1.910 
0.800 
2.060 
1.530 
1.120 
1.470 
0.750 
2.780 
0.680 
1.140 
1.310 
1.130 
1.930 
1.800 
1.320 
0.700 
0.860 
0.860 
0.650 
1.760 
0.060 
5.590 
0.080 
0.080 
4.060 
0.240 
3.040 
2.000 
0.100 
1.610 
1.810 
0.850 
1.150 
2.400 
3.290 
7.040 
0.560 
30.480 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


१७ 


SCHEDULE - 1 - Contd . 
( 4 ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 
Area H. A. 


Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 
Selu 


Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 
Kelzar 


590/2 
068/2 
610 
612/1 
612/2 
613/1 
613/2 
615 
618 


15.550 
0.080 
0.160 
52.030 
33.850 
49.620 
60.780 
5.020 
1.780 
2.000 


632 


Total .. 


666.060 


, 


This Notification shall be made available for inspection to the general public during office hours on 
all working days at the following Offices : 

(i) The Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Room No. 108/109, First Floor , Old 

Secretariat, Civil Lines, Nagpur -440 001. 
( ii ) The Vice Chairman & Managing Director , Maharashtra State Road Development Corporation , 

Mumbai, Opp . Bandra Reclamation Bus Depot, Near Lilavati Hospital, K. C. Marg , Bandra (West), 

Mumbai - 400050 . 
(iii) The Town Planner, Wardha District, Office of the Town Planner , Sport Complex , Civil Line, 
Sevagram Road , Wardha 442 001. 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . २५ . 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ३१ जानेवारी , २०१ ९ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस - २४१८-१०५३ -प्र.क्र .- ३२१( ब)-ईपी -प्रसिद्धी- नवि -९ - २०१८. 

ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विभागाची अधिसूचना क्र . एमक्युएन- २०१२-प्र.क्र.९ ५- पुनर्बाधणी-२- नवि -१८ ,दिनांक १९-०६-२०१३ अन्वये अधिसूचित 
नागपूर महानगर क्षेत्रातील मौजे महादुला हे महसुली गाव महानगर क्षेत्रातून वगळून महादुला नगर पंचायत हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे, 
आणि शासनाचे नगर विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४० ९-४०५-प्र.क्र . २१३-२०१३- नवि -० ९ , दिनांक १४-१०-२०१३ अन्वये नगर पंचायत 
महादुला क्षेत्राकरीता नगर पंचायत महादुला यांना नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे. महादुला नगर पंचायत महादुला (यापुढे उक्त 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून संबोधलेले आहे .) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम , १९ ६६ ( १९ ६६ चा 
महा. ३७ वा) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करणेत आलेला आहे.) चे कलम २३ सहकलम ३८ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार ठराव क्र . १८८ , 
दिनांक १ ९-०१-२०१६ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप विकास आराखडा (यापुढे “ उक्त प्रारुप विकास योजना " असा उल्लेख करणेत आला 
आहे.) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग-१ अ नागपूर विभागीय पुरवणीत दिनांक ०८-१४ 
सप्टेंबर , २०१६ मध्ये प्रकाशित झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे 
सर्वेक्षण करुन , उक्त विकास योजना तयार करुन सुनावणी/ हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २६( १) अन्वये प्रसिद्ध केली असून , 
त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१ अ नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक १०-१६ ऑगस्ट , २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( २) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी त्यांचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडे 
दिनांक २०-०३-२०१८ रोजी सादर केला आहे ; 
ना . - एक - अ -५ ( ३१५३ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५-फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त प्रारुप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८( ४ ) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ 
प्रसिद्ध केली असून, त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१ अ नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक ०७-०५-२०१८ रोजी पृष्ठ क्र . ते 
३ वर प्रसिद्ध झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उपकलम १ मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारुप विकास 
योजना शासनास मंजुरीस्तव पत्र क्र . न. पं . महादुला/प्रा.वि.यो./कलम-३०/०६, दिनांक २२-०५-२०१८ अन्वये सादर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( १) सुधारणा मधील उक्त सुधारित तरतूद विचारात घेता मौ . महादुला गावाची प्रारुप विकास 
योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये शासन मंजुरीसाठी सादर झालेल्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत किंवा त्यानंतर जास्तीत जास्त १२ 
महिन्याच्या मुदतवाढीच्या कालावधीत शासनाने मंजूर करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ - क नुसार व उक्त अधिनियमानुसार विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा नगर रचना 
योजना यासाठीच्या कालावधी गणना करतेवेळी केंद्र शासनाचेनिवडणूक आयोगाने किंवा राज्य शासनाचेनिवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील 
निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या आचारसंहितेचा कालावधी वगळणेचा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( १) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रारुप विकास योजना परिशिष्ट- अ ( एसएम -१, एसएम-२) मध्ये 
नमूद बदलांसह शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४१८-१०५३-प्र.क्र .३२१( अ)-२०१८ -नवि-०९, दिनांक ३१-०१-२०१९ अन्वये भागशः क्षेत्रासाठी या 
नोटिशी सोबतचे परिशिष्ट “ ब ” मध्ये नमूद सारभूत स्वरुपाचे बदलासह वगळून मंजूर केलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, या नोटिशीसोबत परिशिष्ट-ब मधील नमूद सारभूत स्वरुपाचेफेरबदल उक्त प्रारुप विकास योजनेतुन वगळले असून सदर 
वगळलेले सारभूत स्वरुपाचेफेरबदल विकास योजना नकाशावर गुलाबी रंगाने (ईपी -१, ईपी -२ इ .) दर्शविले आहेत . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१ ) मधील व अनुषंगिक शासनास असलेल्या शक्तींचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत 
करीत आहे : 
( अ) सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब नुसार सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलाबाबत सूचना देणेत येत असून , उक्त सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलाच्या 

अनुषंगाने उक्त सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यात येत आहेत . 
( ब ) सहसंचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , नागपूर यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( २) अन्वये जनतेच्या विहित मुदतीत प्राप्त 

हरकती / सूचनांबाबत सुनावणी देणेसाठी तसेच त्यावरील अहवाल शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणेसाठी नियुक्ती करणेत येत 

आहे . 
०२. सहसंचालक , नगर रचना , नागपूर विभाग , नागपूर यांनी सोबतच्या परिशिष्ट- ब मधील सारभूत फेरबदलाच्या अनुषंगाने सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित कालमर्यादेत प्राप्त होणा- या हरकती / सूचना स्विकारुन विचारात घ्याव्यात . 

०३ . सदर सूचना सोबतच्या परिशिष्ट -ब सह आणि प्रस्तावित सारभूत बदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व दिवशी उपलब्ध करणेत येत आहे . 


....... 


SCHEDULE - B 


SUBSTANTIAL MODIFICATIONS REPUBLISHED BY THE GOVERNMENT IN RESPECT OF 

DRAFT DEVELOPMENT PLAN MAHADULA , DIST . NAGPUR 


Sr.No. Excluded 

Part 


Modification of substantial nature as 
proposed by Govt. U / s 31 ( 1) of the 

M.R. & T.P. Act , 1966. 


Proposal as 
per Draft Deve 
lopment plan 
published U / s 
26 of the M.R. & 
T.P.Act , 1966 


proposalas per 
Draft Development 

Plan submitted to 
the Govt . for sanction 
U / s 30 of the M.R. & 

T.P. Act , 1966 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


EP- 1 


Site No. 19 - Play Site No. 19 Play Ground Site No. 19 Play Ground is proposed to be 
Ground 

is proposed to be deleted deleted from Reservation and land so re 
from Reservation and leased from reservation is proposed to be 
land so released from included in Residential Zone as shown on 
reservation is proposed plan . 
to be included in Resi 
dential Zone as shown 
on plan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


१ ९ 


SCHEDULE - B - Contd . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


2 


EP - 2 


Site No. 04 
Kabristan 


Site No. 04 Kabristan , 1. Site No. 04 Kabristan , is proposed to 
public Utility and Agricul- be deleted & proposed to be included in 
tural Zone is proposed to New Site No. 4A “Mhada Housing” 
be deleted from Reserva- reservation as shown on plan . 
tion , Public Utility and 2. Site No. 03 Cremation Ground is pro 
Agriculture Zone and land posed to be extended up to Northern 
are proposed to be included boundary of survey No. 98 as shown on 
in Mhada Housing Zone as the plan & divided in two Reservation . 
shown on plan . 

i. Site No. 03 Cremation Ground area 

admeasuring 0.41 Ha. & remaining 
area is proposed to be reserve & as 
Site No. 04 Kabristan as shown on 

plan . 
Survey No. 45 - is proposed to be shown 
as Water Bodies & proposed to be the 
width of Green Belt along the Water 
Bodies shall be consider as 50 mtrs . 


3 


EP - 3 


4 


EP_4 


18.00 mt. wide 
road towards 
Ghogali Village 


18.00 mt. wide road is proposed to be 
increase 24.00 mt. wide . 


5 


EP - 5 


In Development Control and Promo 
tion Regulations, 2013 Regulation 
No.22.5A -GREEN BELT is proposed to be 
included in Regulation No. 22.5 for Land 
Use Classification as follows : 

22.5 . A GREEN BELT : 
Following uses shall be permissible 
i . Agriculture . 
ii . Tree Plantation , Gardens, landscap 

ing, Public Park Landscaping, For 

estry and Nursery etc. 
iii. River front development by Nagar 

Panchayat or any institution 
authorized on behalf on Nagar 

Panchayat . 
iv . Development of pedestrian path 

ways , jogging track , cycle track , 

boat club etc. 
V. Swimming pool, club house , recre 

ational facilities after leaving mar 
ginal distance of 15 m . belt along 
river bank and 9.0 m . from river 
and Nalas , respectively subject to 
FSI of 10 % with ground floor struc 

ture only 
vi. Public toilets as per requirement. 
vii. Recreational open space of any lay 

out/ sub - division / developmentpro 
posals, if submitted along with the 
developable land adjoining to such 
green belt, after leaving marginal 
distances of minimum 15.00 mt. 
and 9.0 mt. from river and Nalas , 
respectively (clarification - it is 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


SCHEDULE - B -Contd . 
(4 ) 

(5 ) 
clarified that the FSI of the land 
under green belt zone shall be 
permissible to be utilized on the land 
adjoining but outside such green belt 
zone . 
The users and its extent shall be per 
missible in such Recreational open space , 
as prescribed in the regulation of Green 
Belt as mentioned above . 

If the land under green belt zone, 
excepting open space therein if any , is 
required by Chief Officer for the public 
purposes mentioned above, the owner 
shall hand over the possession of such land 
for the development and maintenance of 
public purposes . Thereafter , such land 
shall remain open and accessible to 
general public for recreational activities . 

Provided that, FSI of such land under 
Green Belt Zone shall be permissible only 
after handing over such land to the Nagar 
Panchayat free of cost and free from 
encumbrances . 

The Side / rear marginal distanes for the 
proposed building adjoining to river /Nala 
shall be maximum of side / rear marginal 
distance , to be measured from river / Nala , 
as required according to height of build 
ing or 4.5 mt. from the dividing line 
between green belt zone and the other de 
velopable zone. 

In Development Control and Promotion 
Regulations, 2013 Regulation No. 12.5A 
(a ) Development Along Highways / Classi 
fied Road -(b ) Width of roads to be consid 
ered while granting development permis 
sions is proposed to be included in Regu 
lation No. 12.5 for Access from the High 
way / Classified Road as follows : 

12.5 .A 

(a ) Development Along Highways / 
Classified Roads ( a ) : 

The development along the highways 
shall be subject to the provisions of State 
Highways Act, 1965 and National High 
way Act , 1956 and orders issued by Public 
Works Department in this regards, from 
time to time. 

A service road of 12 m . wide shall be 
provided along State and National High 
ways on both sides . These service roads 
may not be provided in piecemeal where 


6 


EP - 6 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


२१ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


SCHEDULE- B - Contd . 
( 4 ) 

( 5 ) 
authorised development/ construction have 
already taken place without the provisions 
of service road . 

(b ) Width of roads to be considered while 
granting development permissions as men 
tioned in table given below : 
Sr. Category Width 

Remarks 
No. of Road of Road 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
National 60 mt . Width inclusive of 12 mt 
Highway 

service road on both 

side. 
2 State 

45 mt . Width inclusive of 9.0 mt 
Highway 

service road on both side 
3 Major 24 mt . No service road required 

Dist. Road 
4 Other 18 mt . No service road required 

Dist. Road 
5 Village 15 mt . No service road required 

Road 
Note :- (1 ) If the width of any existing road 
is more than what is specified in above 
table then the greater width shall prevail. 
(2 ) The above widths of road are subject to 
vary according to guidelines or circulars 
issued by the respective department. 


( १) सह संचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग नागपूर , जुने सचिवालय , इमारत , पहिला माळा, सिव्हिल लाईन्स , नागपूर . 
( २) सहायक संचालक , नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर, प्रशासकीय इमारत क्र . १, इमारत , दुसरा माळा, सिव्हिल लाईन्स , नागपूर . 
( ३) मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, महादुला, जिल्हा नागपूर. 
सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in (कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २६ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai- 400 032, dated the 31th January , 2019 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966. 


No. TPS - 2418-1053-CR- 321 ( B)-E.P. Published- 2018 - UD - 09-2018. 

Whereas, the Government of maharashtra in Urban Development vide its Notification No. MON 
2012 - C.R.95 - Reconstruction- 2 - UD- 18, Date 19-06-2013 excluded the area of Revenue village of Mouje 
Mahadula from Nagpur Metropolitian & Included in the Nagpur Panchayat, Mahadula & Urban 
Development Department vide Notification No. TPS- 2413-405 - C.R. -213 -UD - 9 , Date 14-10-2013 declares 
the Nagar Panchayat,Mahadula being a Local Authority shall be Planning Authority for Nagar Panchayat 
area , Nagar Panchayat, Mahadula ( (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ”) being the 


ना .- एक- अ-६ ( ३१५३ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


Planning Authority within its jurisdiction vide its Resolution No. 188 , date 19-01-2016 declared its in 
tention under Section 23, read with Section 38 of theMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 
(Mah.XXXVII of 1966 ) hereinafter referred to " the said Act” ) to prepare Draft Development Plan for the 
area within the limits of the Mahadula Nagar Panchayat (hereinafter referred to as “ the said Draft 
Development Plan ”) and Notice of such declaration was published in the Maharashtra Government 
Gazette , Part 1 - A Nagpur Divisional Supplement, dated the 08-14 September , 2016 ; 

And whereas, the said Officer after carrying out survey of the entire land within the jurisdiction of 
the said Planning Authority as required under Section 25 of the said Act, published a Notice in Maharashtra 
GovernmentGazette, part I-A Nagpur Divisionnal Supplement dated the 10-16 August, 2017 for inviting 
objections or suggestions to the Draft Development Plan ofMahadula prepared by it under sub - section ( 1) 
of Section 26 of the said Act; 


And whereas , after considering the suggestions and objections received on the said Draft Develop 
ment Plan , the Planning Committee , set up under Section 28 (2 ) of the said Act has submitted its report 
to the said planning Authority on date 20-03-2018 ; 

And whereas , “ the Planning Authority ” published the said Draft Development Plan so modified 
for information of the public under sub - section (4 ) of section 28 of the said Act by a notice published 
in the Maharashtra Government Gazette, Nagpur Divisional Supplement, date 07-05-2018 on page 
Nos . 1 to 3 ; 


And whereas , in accordance with the provisions of sub - Section ( 1) of Section 30 of the said Act, the 
Planning Authority has submitted the said Draft Development Plan to the Government of Maharashtra 
for sanction vide its Marathi letter No. 7- T.HETG cell -91.fa -21].chef4-30-0 € , dated the 22-05-2018 ; 

And whereas, in accordance with the amended provision of Section 31 ( 1) of the said Act, the State 
Government is required to Sanction the said Draft Development Plan for Mahadula within a period of six 
months, from the date of its submission under Section 30 of the said Act or within the extended period 
not exceeding twelve months in aggregate ; 

And whereas , in accordance with the amended provisions of Section 148 - A of the said Act in 
computing the period , in relation to any Development Plan , Regional Plan or Scheme the period or 
periods during which any action could not be completed due to enforcement of any Code of Conduct by 
the Election Commission of India or the State Election Commission in respect of any Election shall be 
excluded ; 

And whereas, in accordance with the provisions of sub -section ( 1) of Section 31 of the said Act, vide 
Notification No. TPS - 2418-1053 - C.R.321(A )-2018 -UD -09 , Date 31-01-2019 , the State Government has 
sanctioned a part of the said Draft Development Plan of Mahadula with modifications as specified in 
SCHEDULE - A (SM - 1 , SM - 2 , etc. ), excluding the substantial modifications (EP - 1 , EP - 2 . etc.) 
as specified in SCHEDULE - B appended with this Notice ; 

And whereas , the substantial modifications proposed by the Government are excluded from the 
said Draft Development Plan and shown on the Plan verged in Pink Colour and marked as excluded part 
i. e . as EP - 1 , EP - 2 , ... etc. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred under Section 31( 1) of the said Act and all other 
powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby : 

(a ) Gives Notice for inviting suggestions and objections from any person in respect of the 
proposed substantial modifications as specified in the SCHEDULE - B appended hereto , within a 
period of onemonth from the date of publication of this Notice in the OfficialGazette. 

(b ) Appoint the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur as the “ Officer ” under 
Section 31( 2 ) of the said Act , to hear all suggestion and objections as stated in (a ) above and to 
submit his Report thereupon to the Government for further necessary action . 

02. Only the suggestions or objections regarding substantial modifications mentioned in 
SCHEDLE - B , that may be received by the Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur 
within the stipulated period of one month from the date of publication of this Notice in the Official 
Gazette, shall be considered . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


२३ 


03. Copy of this Notice along with SCHEDULE - B and the Plan showing the proposed substantial 
modifications shall be made available for inspection to general public at the following offices during 
office hours on all working days : 


SCHEDULE - B 
Substantial Modifications Republished by the Government in respect of 

Draft Development Plan Mahadula , Dist. Nagpur 
Sr. No. Excluded Proposal as Proposal as per Modification of substantial nature as 
Part per Draft Deve Draft Development proposed by Govt. U / s 31( 1) of the 
lopment plan Plan submitted to 

M.R.& T.P . Act, 1966 . 
published U / S the Govt . for sanction 
26 of the M.R. & U / s 30 of the M.R. & 
T.P. Act , 1966 

T.P. Act , 1966 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
1 EP - 1 Site No. 19 - Play Site No. 19 Play Ground Site No. 19 Play Ground is proposed to be 
Ground 

is proposed to be deleted deleted from Reservation and land so 
from Reservation and released from reservation is proposed to 
land so released from be included in Residential Zone as shown 
reservation is proposed on plan . 
to be included in Resi 
dential Zone as shown 

on plan . 
2 EP - 2 Site No. 04 Site No. 04 Kabristan , 

1. Site No. 04 “ Kabristan ” , is proposed to 
Kabristan Public Utility and Agri- be deleted & proposed to be included 
cultural Zone is pro 

in New Site No. 4A “Mhada Housing" 
posed to be deleted from reservation as shown on plan . 
Reservation , Public 

2. Site No. 03 Cremation Ground is pro 
Utility and Agriculture posed to be extended up to Northern 
Zone and land are pro- boundary of survey No. 98 as shown on 
posed to be included in 

the plan & divided in two Reservation . 
MHADA Housing Zone 
as show on plan . 

i. Site No. 03 Cremation Ground area ad 
measuring 0.41 H. A. & remaining 
area is proposed to be reserve & as Site 

No. 04 Kabristan as shown on plan . 
3 EP - 3 

Survey No. 45 -is proposed to be shown as 
Water Bodies & proposed to be the width 
ofGreen Belt along the Water Bodies shall 

be consider as 50 mtrs . 
4 EP - 4 18.00 mt. wide 

18.00 mt. wide road is proposed to be 
road towards 

increase 24.00 mt. wide . 
Ghogali Village 
5 EP - 5 

In Development Control and Promotion 
Regulations , 2013 Regulation No.22.5A 
GREEN BELT is proposed to be included 
in Regulation No. 22.5 for Land Use 
Classification as follows : 


225. A GREEN BELT : 


Following uses shall be permissible 
i . Agriculture . 
ii . Tree Plantation ,Gardens, Landscap 

ing , Public Park Landscaping , 
Forestry and Nursery etc. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


SCHEDULE - B -Contd . 

(4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


V. 


iii. River front development by Nagar 

Panchayat or any institution 
authorised on behalf on Nagar 

Panchayat. 
iv . Development of pedestrian 

pathways, jogging track , cycle 
track , boat club etc. 
Swimming pool, club house , recre 
ational facilities after leaving mar 
ginal distance of 15 m . belt along 
river bank and 9.0 m . from river and 
Nalas , respectively subject to FSI of 

10 % with ground floor structure only . 
vi. Public toilets as per requirement . 
vii . Recreational open space of any 

layout/ sub - division / development 
proposals , if submitted along with the 
developable land adjoining to such 
green belt , after leaving marginal 
distances of minimum 15.00 mt. 
and 9.0 mt. from river and Nalas , 
respectively ( clarification - it is clari 
fied that the FSI of the land under 
green belt zone shall be permissible 
to be utilized on the land adjoining 
but outside such green belt zone. 
The users and its exent shall be per 
missible in such Recreational open 
space , as prescribed in the regulation of 
Green Belt as mentioned above . 

If the land under green belt zone, 
excepting open space therein if any , is 
required by Chief Officer for the public 
purposes mentioned above the owner 
shall hand over the possession of such 
land for the development and mainte 
nance of public purposes . Thereafter , 
such land shall remain open and acces 
sible to general public for recreational 
activities . 

Provided that, FSI of sub land under 
Green Belt Zone shall be permissible only 
after handing over such land to theNagar 
Panchayat free of cost and free from 
encumbrances . 

The Side / rear marginal distances for 
the proposed building adjoining to river / 
Nala shall be maximum of side / rear 
marginal distance , to be measured from 
river / Nala , as required according to 
height of building or 4.5 mt. from the 
dividing line between green belt zone and 
the other developable zone. 

In Development Control and Promotion 
Regulations, 2013 Regulation No. 12.5A 
( a ) Development Along Highways / 
Classified Road - (b ) Width of roads to be 
considered while granting development 


6 


EP - 6 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


२५ 


SCHEDULE - B - Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


permission is proposed to be included in 
Regulation No. 12.5 for Access from the 
Highway / Classified Road as follows : 

12.5 A 

(a ) Development Along Highways / 
Classified Roads ( a ) : 

The development along the highways 
shall be subject to the provisions of State 
Highways Act, 1965 and National High 
way Act, 1956 and orders issued by 
Public Works Development in this 
regards, from time to time. 

A service road of 12 m . wide shall be 
provided along State and National High 
ways on both sides . These service roads 
may not be provided in piecemeal where 
authorised development / construction 
have already taken place without the 
provisions of service road . 

( b ) Width of roads to be considered while 
granting development permissions as 
mentioned in table given below : 
Sr. Category Width 

Remarks 
No. of Road of Road 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

(4 ) 
National 60 mt. Width inclusive of 12 
Highway 

mt. service road on 

both side . 
2 State 

45 mt. Width inclusive of 9.0 
Highway 

mt. service road on 

both side . 
3 Major 

24 mt. No service road required 
Dist . Road 
4 Other 

18 mt. No service road required 
Dist. Road 
5 Village 15 mt. No service road required 

Road 
Note : 1) If the width of any existing 
road is more than what is specified in 
above table then the greater width shall 
prevail . 
( 2 ) The above widths of road are subject 
to vary according to guidelines or 
circulars issued by the respective depart 
ment. 


1 


( 1 ) The Joint Director of Town Planning, Nagpur Division , Nagpur, Old Secretariat Building, 

1st Floor , Civil Lines , Nagpur. 
( 2 ) The Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , Nagpur , Administrative Building 

No. 1 , Second Floor , Civil Lines, Nagpur . 
( 3 ) Chief Officer, Mahadula Nagar Panchyat ,Mahadula , Dist. Nagpur. 

This Notice shall also be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ). 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Section Officer . 


1.- 56-37-6 (3943 ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५-फाल्गुन १, शके १९ ४० 


" 


.. 


.. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २७. 

नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ ,दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस -२४१८-१०५३ -प्र.क्र .- ३२१ ( अ )-नवि-९ - २०१८. 

ज्याअर्थी, शासनाचे नगर विभागाची अधिसूचना क्र . एमक्युएन-२०१२-प्र.क्र.९ ५-पुनर्बाधणी-२-नवि -१८, दिनांक १९-०६-२०१३ अन्वये अधिसूचित 
नागपूर महानगर क्षेत्रातील मौजे महादुला हे महसुली गाव महानगर क्षेत्रातून वगळून महादुला नगर पंचायत हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे , 
आणि शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४०९ -४०५-प्र.क्र . २१३-२०१३- नवि -०९, दिनांक १४-१०-२०१३ अन्वये नगर 
पंचायत , महादुला क्षेत्राकरीता नगर पंचायत , महादुला यांना नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे. महादुला नगर पंचायत महादुला (यापुढे 

उक्त नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून संबोधलेले आहे.) या नियोजन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना , अधिनियम , १ ९ ६६ 
( १९ ६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " असा उल्लेख करणेत आलेला आहे .) चे कलम २३, सह-कलम ३८ अन्वयेच्या तरतुदीनुसार 
ठराव क्र . १८८, दिनांक १९-०१-२०१६ अन्वये त्यांच्या कार्यकक्षेचा प्रारुप विकास आराखडा ( यापुढे “ उक्त प्रारुप विकास योजना ” असा उल्लेख 
करणेत आला आहे .) तयार करणेचा इरादा जाहीर केला असून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१ अ नागपूर विभागीय पुरवणीत 
दिनांक ०८-१४ सप्टेंबर , २०१६ मध्ये प्रकाशित झाली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २५ अन्वये उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्या कार्यकक्षेतील जमिनीचे 
सर्वेक्षण करुन , उक्त प्रारुप विकास योजना तयार करुन सुनावणी/ हरकती मागविण्याकरीता उक्त अधिनियमाच्या कलम २६( १) अन्वये प्रसिद्ध केली 
असून , त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग -१ अ नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक १०-१६ ऑगस्ट, २०१७ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रसिद्ध झालेल्या उक्त प्रारुप विकास योजनेवर विहित मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २८( २) नुसार स्थापन केलेल्या नियोजन समितीच्या सदस्यांनी त्यांचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरण यांच्याकडेदिनांक २० 
०३-२०१८ रोजी सादर केला आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण यांनी उक्त प्रारुप विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २८( ४ ) अन्वये जनतेच्या अवलोकनार्थ 
प्रसिद्ध केली 

असून , 

त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-१ अ नागपूर विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक ०७-०५-२०१८ रोजी, पृष्ठ क्र . १ 
ते ३ वर प्रसिद्ध झाली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० मधील उप -कलम १ मधील तरतुदीनुसार उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त प्रारुप विकास 
योजना शासनास मंजुरीस्तव पत्र क्र . न . पं. महादुला/ प्रा.वि.यो. / कलम-३०/०६, दिनांक २२-०५-२०१८ अन्वये सादर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१ ) सुधारणा मधील उक्त सुधारित तरतूद विचारात घेता मौ . महादुला गावाची प्रारुप विकास 
योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये शासन मंजुरीसाठी सादर झालेल्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत किंवा त्यानंतर जास्तीत जास्त १२ 
महिन्याच्या मुदतवाढीच्या कालावधीत शासनाने मंजूर करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८- क नुसार व उक्त अधिनियमानुसार विकास योजना, प्रादेशिक योजना किंवा नगर रचना 
योजना यासाठीच्या कालावधी गणना करतेवेळी केंद्र शासनाचेनिवडणूक आयोगाने किंवा राज्य शासनाचे निवडणूक आयोगाने त्यांचे कार्यक्षेत्रातील 
निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहीर केलेल्या आचारसंहितेचा कालावधी वगळणेचा आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रारुप विकास योजना आवश्यक त्या चौकशीनंतर तसेच 
संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेऊन उक्त प्रारुप विकास योजना सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ ( एसएम -१, 
एसएम -२ ..... इ.) मधील बदलांसह भागशः मंजूर करणे आणि सूचना क्र . टिपीएस -२४१८-१०५३ -प्र.क्र .३२१(ब )-ई.पी.प्रसिद्धी-२०१८ - नवि-०९ , 
दिनांक ३१-०१-२०१९ सोबतच्या परिशिष्ट-ब मधील ( ईपी -१, ईपी -२........ इ .) सारभूत बदल वगळणे आवश्यक झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( १) मधील तसेच या अनुषंगिक शासनास असलेल्या शक्तींचा वापर करुन शासन खालीलप्रमाण आदेश 
पारीत करीत आहे 
( अ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) नुसार उक्त विकास योजनेच्या मंजुरीसाठी दिनांक २२-११-२०१८ पासून अधिसूचनेच्या दिनांकापर्यंत 

मुदतवाढ मंजूर करणेत येत आहे . 
( ब ) महादुला नगर पंचायत प्रारुप विकास योजनेस सोबतच्या परिशिष्ट - अ मधील बदलासह मंजुरी देणेत येत आहे व यावेळी सूचना 

क्र . टिपीएस- २४१८-१०५३-प्र . क्र . ३२१(ब)-२०१८-ई.पी. प्रसिद्धी- नवि -०९ , दिनांक ३१-०१-२०१९ सोबतच्या परिशिष्ट -ब मधील सारभूत 

बदल वगळणेत येत आहेत . 
( क ) महादुला नगर पंचायत भागशः मंजूर विकास योजना सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसानंतर 

अंमलात येईल . 
०१. उपरोक्त नमूद भागशः मंजूर अंतिम विकास योजना महादुला, जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत महादुला नगर पंचायत , जिल्हा नागपूर या कार्यालयात सदर विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यापर्यंत उपलब्ध करणेत 


: 


येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


२७ 


०४ . 


०२. सोबतच्या परिशिष्ट - अ व परिशिष्ट -ब मध्ये नमूद नसलेली आरक्षणे, निर्देशने उक्त विकास योजनेत दर्शविण्यात आलेल्या प्रयोजनासाठी 
मंजूर करण्यात आलेली आहेत . 

०३. विकास योजना अहवालात नमूद केलेले आरक्षणाचे क्षेत्र अंदाजे असून , अंतिम विकास योजनेत दर्शविलेल्या आरक्षणाच्या हद्दीनुसार 
जागेवर प्रत्यक्ष मोजणीनुसार अंतिम राहील. 

खाजगी मालकीच्या /भाडे तत्वावरील जागेवर विकास योजनेत दर्शविलेल्या अस्तित्वातील सार्वजनिक /निम - सार्वजनिक वापर बंद झाल्यानंतर 
किंवा विकास योजनेत आरेखक चुकींमुळे सार्वजनिक / निम -सार्वजनिक वापर दर्शविला असल्यास सदर विभागीय सहसंचालक , नगर रचना, यांच्या 
पूर्वसंमतीने विकास योजनेतील लगतचा वापर अनुज्ञेय राहील . 

०५. आरेखनातील चुका जागेवरील प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार अथवा नगर भूमापन अभिलेखानुसार , मंजूर रेखांकनानुसार पडताळणी करुन , 
संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पूर्वपरवानगीने मुख्याधिकारी , महादुला नगर पंचायत दुरुस्त करु शकतील . 

०६. मंजूर रेखांकनातील खुल्या जागा ह्या उक्त मंजूर विकास योजनेत विद्यमान खुल्या जागा म्हणून ( हिरव्या रंगात ) दर्शविल्या असतील तर 
त्या रेखांकन सुधारित करतेवेळी बदलता येतील व अशा खुल्या जागा सुधारित रेखांकन मंजूर करतेवेळी अन्य ठिकाणी प्रस्तावित केलेल्या असल्यास , 
अशा विद्यमान खुल्या जागांखालील क्षेत्र रहिवास क्षेत्र म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल . 

महाराष्ट्र राज्यामधील अ , ब व क वर्ग नगर परिषदांसाठी नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१८१२-१५७-सीआर- ७१ 
२०१२-पुनर्बाधणी-३४४२ -वियो- युडी-१३ , दिनांक २१-११-२०१३ ची मंजूर केलेली प्रमाणित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली व त्यामध्ये 
वेळोवेळी होणा- या बदलासह महादुला, नगर पंचायतीसाठी लागू राहील . 


०७. 


. 


SCHEDULE - A 
Modifications Sanctioned by the Government in respect of Part Draft Development Plan of 

Mahadula , Dist . Nagpur 


Sr. Modification Proposals of Draft 
No. No. Development 

plan published 

u / s. 26 . 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


Date 31st January , 2019 

Proposals of Draft Modification made by the Government 
Development Plan 

while sanctioning the Draft 
submitted u / s 30 . Development Plan Under Secion 31 ( 1) 

of the M. R. & T. P. Act , 1966. 
( 4 ) 

( 5 ) 


1 


SM - 1 


2 


SM - 2 . 


Survey No. 47/1 Survey No. 47/1 admea- Survey No. 47/1 admeasuring 0.44 Ha . 
admeasuring suring 0.44 Ha. land is to is reinstated as per the plan published 
0.44 Ha. is in be deleted from Green u / s . 26 of the M. R. T. P Act, 1966 as 
cluded Green Belt and Residential shown on plan . 
Belt and Resi Zone and land so released 
dential Zone is to be included in 

Commerical Zone as 

shownon plan. 
Survey No. 23/2 Out of area admeasuring 

Out of area admeasuring 4.66 Ha. from 
is included 4.66 Ha . from Survey Survey No. 23/2 , land shown as Public 
Utility Zone, No. 23/2 , land shown as Utility Zone & Agricultural Zone is 
Agricultural Public Utility Zone & 

deleted and included in MHADA 
Zone and Site Agricultural Zone is to 

Agricultural Zone is to Housing Reservation New Site No. 4A , 
No. 4 Kabristan . be deleted and to be as shown on plan . Appropriate Author 

included in MHADA ity for this Reservation shall be 
Housing Reservation MHADA. 
New Site No. 4A , as 
shown on plan . Appropri 
ate Authority for this 
Reservation shall be 
MHADA. 


सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध केलेली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 
कार्यासन अधिकारी. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५ -फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


HTT 9-31 (FT. f . 9. ) 4. 9. 1., 31.05.26 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai- 400 032 , dated the 31th January , 2019 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 2418-1053 -CR - 321(A ) -UD -09-2018. 


Whereas , the Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification 
No. MON - 2012 - C.R.95 - Reconstruction - 2 -UD - 18 , Dated 19-06-2013 excluded the area of Revenue village 
of Mouje Mahadula from Nagpur Metropolitian Area & included in the Nagpur Panchayat, Mahadula & 
Urban Development Department vide Notification No. TPS - 2413-405 - C.R.-213 -UD - 9 , Date 14-10-2013 
declares the Nagar Panchayat , Mahadula being a Local Authority shall be the Planning Authority for 
Nagar Panchayat area . Nagar Panchayat, Mahadula ( (hereinafter referred to as “ the said Planning Au 
thority ") being the Planning Authority within its jurisdiction vide its Resolution No. 188 , dated 19-01 
2016 declared its intention under Section 23, read with Section 38 of the Maharashtra Regional & Town 
Planning Act, 1966 (Mah.XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to “ the said Act”) to prepare Draft 
Development Plan for the area within the limits of the Mahadula Nagar Panchayat (hereinafter referred 
to as “ the said Draft Development Plan ” ) and Notice of such declaration was published in the 
Maharashtra Government Gazette , Part 1- A Nagpur Division Supplement, dated the 08-14 September, 
2016 ; 


And whereas , the said Officer after carrying out survey of the entire land within the jurisdiction of 
the said Planning Authority as required under Section 25 of the said Act, published a Notice in Maharashtra 
Government Gazette , part 1 - A Nagpur Division Supplement dated the 10-16 August, 2017 for inviting 
objections or suggestions to the Draft Development Plan ofMahadula prepared by it under sub -section ( 1) 
of Section 26 of the said Act ; 


And whereas, after considering the suggestions and objections received on the said Draft Develop 
ment Plan , the Planning Committee , set up under Section 28 (2 ) of the said Act has submitted its report 
to the said Planning Authority on date 20-03-2018 ; 


And whereas , " the Planning Authority " published the said Draft Development Plan so modified 
for information of the public under sub - section (4 ) of Section 28 of the said Act by a notice published 
in the Maharashtra Government Gazette , Nagpur Division Supplement, dated 07-05-2018 on page 
Nos . 1 to 3 ; 


And whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of Section 30 of the said Act, the 
Planning Authority has submitted the said Draft Development Plan to the Government of Maharashtra 
for sanction vide its Marathi letter No. 7-4.HEIG col-w.fa -HÈ.- ¢14-30-0€ , dated the 22 May 2018 ; 


And whereas , in accordance with the amended provision of Section 31( 1) of the said Act, the State 
Government is required to Sanction the said Draft Development Plan for Mahadula within a period of six 
months, from the date of its submission under Section 30 of the said Act , or within the extended period 
not exceeding twelve months in aggregate ; 


And whereas , in accordance with the amended provisions of Section 148 - A of the said Act in 
computing the period , in relation to any Development Plan , Regional Plan or Scheme the period or 
periods during which any action could not be completed due to enforcement of any Code of Conduct by 
the Election Commission of India or the State Election Commission in respect of any Election shall be 
excluded ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


२ ९ 


And whereas , in accordance with the sub - section ( 1) of Section 31 of the said Act, after making 
necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, the State 
Government has decided to sanction part of the said Draft Development Plan with modifications shown 
in SCHEDULE - A (As SM - 1 , SM - 2 , ......... etc.), excluding the substantialmodifications shown in SCHED 
ULE - B (As EP - 1, EP - 2 . ...... etc.) appended with this Notice No. TPS - 2418-1053- C.R.321(B ) -2018 - E . P. 
Publish -UD -09 , Date 31-01-2019 . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 31 of the said Act 
and of all other powers enabling it on that behalf, the Government of Maharashtra hereby : 


( a ) 


Extends the period prescribed under Section 31 ( 1) of the said Act , for sanctioning the 
said Draft Development plan from date 22-11-2018 up to and inclusive of the date of this 
notification . 


(b ) 


Sanction the said Draft Development Plan for Mahadula Nagar Panchayat along with modification 
as specified in Schedule of Modifications namely SCHEDULE - A appended hereto , excluding the 
proposals under substantialmodifications as specified in SCHEDULE -B appended with Notice No.TPS 
2418-1053 - CR - 321(B ) -2018 -EP . Publish -UD -09, dated 31-01-2019 ; 


( c ) 


The date after 30 days of publication of this Notification in the OfficialGazette will be the date on 
which the Development Plan (partly ), called the FinalDevelopment Plan ofMahadula Nagar Panchayat 
shall come into force . 


01. The aforesaid Part Final Development Plan of Mahadula sanctioned by the State Government shall 

be kept open for inspection by the public during office hours on all working days for a period of one 
month from the date of coming into force of this Notification , in the office of the Mahadula Nagar 
Panchayat, Dist. Nagpur. 


02. The reservation / allocations /designations which do not appear in the Schedule - A and Schedule - B 

appended hereto , are hereby sanctioned for the respective purposes as designated in the 
Development Plan . 


03. Areas of reserved sites metioned in the report of the Development Plan are approximate 

and subject to actual measurement on site as per boundaries shown on the Final Development 
Plan . 


04. On cease of Existing Public / SemiPublic use shown in the Development Plan on the private lands / 

rented premises or the Public / Semi Public zone which had been shown inadvertently due to drafts 
man error , the use as per adjoining major land use zone shall be permitted with prior approval of 
Divisional Joint Director of Town Planning. 


05 . 


Draftsman s errors which are required to be corrected as per actual situation on site or as per 
survey records, sanctioned layout, etc., shall be corrected by the Chief Officer, Mahadula Nagar 
Panchayat, Dist. Nagpur after due verification and with prior approval of the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune . 


06. Those open spaces from sanctioned layouts that are earmarked as existing open spaces 

(in green color) on Development Plan are subject to changes if respective layouts are revised . If the 
layout is revised and if open space is shown elsewhere in Residential Zone, then the existing open 
space in the layout as shown on the Development Plan be treated as Residential Zone. 


7.-9c6-37- C (3943). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/माघ २५-फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


07. The Development Control and Promotion Regulations for A , B & C class Municipal Council of the 

Maharashtra State as sanctioned by the Government vide Notification No. TPS - 1812-157 -CR -71 
2013 Reconstruction - 3442 - DP -UD - 13 , date 21-11-2013 and as amended from time to time shall be 
applicable to the Mahadula Nagar Panchayat. 


SCHEDULE - A 


Modifications sanctioned by the Government in the respect of 

Part Draft Development Plan of Mahadula , Dist. Nagpur 


Sr. No. Modifica 

tion No. 


Proposals of 
Draft Deve 
lopment plan 
published 
u / s 26 

( 3 ) 


proposals of Draft 
Development Plan 
submitted to 

u / s 30 


Modification made by the Govrnment 

while sanctioning the Draft 
Development Plan Under Section 31( 1) 

of the M.R. & T.P . Act , 1966 . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


SM - 1 


Survey No. 47/1 Survey No. 47/1 admea- Survey No. 47/1 admeasuring 0.44 Ha . 
admeasuring 0.44 suring 0.44 Ha. land is is reinstated as per the plan published 
Ha. is included to be deleted from Green u / s 26 of the M.R.T.P. Act, 1966 as shown 
Green Belt and Belt and Residential on plan . 
Residential Zone . Zone and land so re 

leased is to be included 
in commercial Zone as 
shown on plan . 


2 


SM - 2 


Survey No. 23/2 Out of area admeasur- Out of area admeasuring 4.66 Ha. from 
is included Utility ing 4.66 Ha. from Sur- Survey No. 23/2 , land shown as Public 
Zone. 

vey No. 23/2 , land Utility Zone & Agricultural Zone is 
Agricultural Zone 

shown as Public Utility deleted and included in MHADA Housing 
and Site No. 4 Zone & Agricultural Reservation New Site No.4A , as shown 
Kabristan . 

Zone is to be deleted and on plan , Appropriate Authority for this 
to be included in Reservation shall be MHADA . 
MHADA Housing Reser 
vation New Site No.4A , 
as shown on plan . 
Appropriate Authority 
for this Reservation 
shall beMHADA . 


This Notification shall also be made available on Govt. website- www.maharashtra.gov.in 
(Acts /Rules ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 
Desk Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


३१ 


भाग १ - अ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या - १० - नविशा-निवड- कावि - १२६-२०१९. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१ – अ अन्वये मी , डॉ . कुणाल खेमनार , जिल्हाधिकारी , 
चंद्रपूर य या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक १-२-२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या नगर परिषद ब्रम्हपुरी च्या सर्वसाधारण सभेत खालील 
अनुसूचित नमूद उमेदवार नगर परिषद, ब्रम्हपुरी चे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहे. 

अनुसूची 


अ . क्र . 


उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


नगर परिषदेचे नांव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


१ 


श्री . अशोक पंढरीनाथ रामटेके 


ब्रम्हपुरी 


डॉ . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ५ फेब्रुवारी , २०१९ . 


कुणाल 

खेमनार , 
जिल्हाधिकारी , 

चंद्रपूर . 


भाग १- अ (ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ३० . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 10 - UDS - Ele.- W.S. - 126-2019 . 


In exercise of the power delegated to me the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 ( Mah. XL of 1965 ), read with Section 51 - A. I, Dr. Kunal Khemmar , Collector, 
Chandrapur district hereby publish the name of person who has been declared elected as Vice -president of Municipal 
Council Bramhapuri in the General Metting, held on 1st February 2019 . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Vice -president 


Name of Council 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Ashok Pandharinath Ramteke 


Bramhapuri 


Dr. KUNAL KHEMNAR , 


Chandrapur : 
Dated the : 5th February 2019 . 


Collector, 
Chandrapur . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५ -फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या.- १० - नविशा -निवड - कावि - १२७-२०१९. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम २० अन्वये मी , डॉ . कुणाल खेमनार , जिल्हाधिकारी , 
चंद्रपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक १-२-२०१९ रोजी घेण्यात आलेल्या नगर परिषद ब्रम्हपुरीच्या सर्वसाधारण सभेत खालील 
अनुसूचित नमूद उमेदवाराची नामनिर्देशित सदस्य , नगर परिषद, ब्रम्हपुरी म्हणून निवड करण्यात आली आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


नामनिर्देशित सदस्य 


पक्षाचे नांव 


नगर परिषदेचे नांव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . रामभाऊ उर्फ राकेश नथ्थुजी क -हाडे 


विदर्भ माझा पार्टी 


ब्रम्हपुरी 


२ 


श्री . हितेंद्र मनोहर राऊत 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस , रिपाई 


ब्रम्हपुरी 


चंद्रपूर : 
दिनांक ५ फेब्रुवारी , २०१९ . 


डॉ . कुणाल खेमनार , 
जिल्हाधिकारी , 

चंद्रपूर . 


भाग १- अ ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- 10 - UDS - Ele.- W.S.- 127-2019. 


In exercise of the powers of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 ( Mah. XL of 1965 ), read, Section 20. I, Dr. Kunal Khemmar, Collector, Chandrapur district 
hereby publish the name of person who has been declared as Nominated Councillor of the Bramhapuri Municipal 
Council , in the General Meeting, held on 1st February 2019 . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Nominated Councillors 


Name of the party 


Name of council 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 2 ) 
Rambhau alias Rakesh Natthuji Karhade 


1 


Vidarbha Maza Party 

Bramhapuri 
Indian National Congress , RPI Bramhapuri 


2 


Hitendra Manohar Raut 


Chandrapur : 
Dated the 5th February 2019 . 


Dr. KUNAL KHEMNAR , 

Collector, 
Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १४-२० , २०१९/ माघ २५- फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


३३ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 


आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 


क्रमांक चंशमनपा - नर-३० ९९-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, चंद्रपूर शहराची वाढीव क्षेत्राची विकास योजना शासन निर्णय क्र . टिपीएस-२२ ९४-१३१५- प्र.क. २५३-९ ६- नवि -९, दिनांक २-६-१९९ ७ 
अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १५-८-१९९ ७ पासून अंमलात आली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३८ 
नुसार विकास योजना अंमलात आल्यापासून २० वर्षात कमीत कमी एक वेळा सुधारित करणे आवश्यक आहे . त्याप्रमाणे चंद्रपूर शहराच्या वाढीव 
क्षेत्राची विकास योजना अंमलात येऊन २० वर्षाचा कालावधी झाला असल्यामुळे सुधारित करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच चंद्रपूर 
शहराचेमुळ हद्दीची सुधारित विकास योजना शासन निर्णय क्र . टिपीएस-२११२-५२०(न ) पुनर्बाधणी क्र . ५६- प्र.क्र . १०१-१२-नवि-९, दिनांक २१-१२ 
२०१२ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १-२-२०१३ पासून अंमलात आलेली आहे . 


तथापि , शासनाचे नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . टिपीएस -१८१८-१६४७- प्र.क्र . २५२-१८ - नवि-१३, दिनांक १५-१०-२०१८अन्वये 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व महानगरपालिका/ नगरपरिषदा/ नगर पंचायती/विशेष नियोजन प्राधिकरणे अथवा अन्य नियोजन प्राधिकरणे यांनी त्यांच्या क्षेत्रात 
जर मूळ हद्द व वाढीव हद्द क्षेत्राच्या अशा दोन भागांत विकास योजना मंजूर असेल तर अशा मंजूर विकास योजनांपैकी कोणत्याही एका भागाची विकास 
योजना सुधारित करण्याची प्रक्रिया सुरू करतांना त्यावेळी संपूर्ण क्षेत्राचा विचार होऊन विकास योजना प्रस्तावांचेनियोजन अधिक चांगल्याप्रकारे करणे 
शक्य व्हावे व भविष्यात देखील विकास योजना सुधारित करण्याची कार्यवाही एकाच टप्प्यावर होण्याचे दृष्टीने जरी दुस - या भागाची विकास योजना 
मंजूर होऊन अंमलात आल्याचे दिनांकापासून कितीही कालावधी झालेला असेल , तरीही देखील अशा नियोजन प्राधिकारणांनी संबंधीत दोन्ही भागांच्या 
विकास योजना सुधारित करण्याची प्रक्रिया एकत्रितपणे हाती घ्यावी , असे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १५४ अन्वये 
निदेश दिलेले आहे. 


त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम २१ ( २) , कलम २३ (१ ) सह कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार चंद्रपूर 
शहर महानगरपालिकेने सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ६३, दिनांक २९- १२-२०१८ नुसार चंद्रपूर शहर महानगरपालिका क्षेत्राची विकास योजना 
सुधारित करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. ज्या क्षेत्रासाठी विकास योजना सुधारित करावयाची आहे . ते क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा चंद्रपूर शहर 
महानगरपालिकेच्या मुख्य कार्यालयात तसेच विभागीय कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २) अन्वये नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे. 


नियोजित विकास योजनेचे अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना/ हरकती मागविण्यात येत असून अशा सूचना/ हरकती असतील तर हे जाहीर प्रकटन 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या ( साठ दिवस) आंत लेखी स्वरुपात चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेकडे देण्यात 
याव्यात . त्यामध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम २३ ( १) नुसार चंद्रपूर शहर महानगरपालिका त्यावर योग्य तो विचार करेल . 
उशीरा आलेल्या सूचना/ हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


संजय काकडे , 


चंद्रपूर ( शहर ) : 
दिनांक ४ फेब्रुवारी , २०१९ . 


आयुक्त , 
चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, 

चंद्रपूर . 


ना .- एक - अ -९ ( ३१५३) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १४-२० , २०१९ /माघ २५ -फाल्गुन १ , शके १९ ४० 


HTI 9-31 ( 71.89.g.) 7. 911. 27. , 37. $5.38 . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966— 


No. CCMCC - TP - 3099-2019 . 


Whereas , Chandrapur City Development Plan (Extended Area ) is approved by the Government Notification , 
No. TPS - 2294-1315 -CR - 253-96 -UD - 9 , Dated 02-6-1997 and comes into force from dated 15-08-1997 . As per 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Sec 38 , it is necessary to revise Development Plan atleast ones 
in 20 year from the date on which it comes into force . 


Similarly , Revised Development Plan of Chandrapur (Old Municipal Limit) is approved by the Government 
Notification No. TPS - 2112-520- (N )-RECON No. 56 -CR 101-12 -UD - 9 , Dated 21-12-2012 and comes into force 


from dated 01-02-2013 . 


However, As per the Government ofMaharashtra Urban Development Department Government Resolution 
No. TPS - 1818-1647 - CR252-18 -UD - 13 , Dated 15-10-2018 under Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 Section 154, it is directed to revise both the Development Plan of city combinely , wherever two Development 
Plans are approved separately for old limit & extended limit of the city and work under process for revision of 
Development Plan of any one of them . Chandrapur City Municipal Corporation under its General Body Resolution 
No. 63 , Dated 29-12-2018 has declared its intention to prepare the Revised Development Plan of Chandrapur City 
Municipal Corporation limit as per provision under Section 21(2 ), 23 ( 1) & 38 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . 


Copy of the plan showing the area for which the Development Plan is to be revise is displayed and kept open for 
inspection of the public on allworking days during office hours at the Head Office & Zone Office of Chandrapur City 
Municipal Corporation , Chandrapur as required under Section 23 (2 ) of theMaharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 . 


Suggestions/Objections if any , which should be communicated in writing within 60 (sixty ) days from the date of 
the publication of the intention in the Maharashtra Government Gazette, shall be considered by the Chandrapur 
City Municipal Corporation , Chandrapur for the consideration under Section 23 ( 1) of theMaharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 . 


Chandrapur ( City ) : 
Dated the : 4th February 2019 . 


SANJAY KAKDE , 

Commissioner. 
Chandrapur City Municipal Corporation 

Chandrapur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. 


